“राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड समिती” 
मध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२१ /प्र. क्र. ३३०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांपु 
2920 (१३)/प्र. क्र. १७३/सां.का.४, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २०२१ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सां.का.सं/ २०६९, दिनांक १६ डिसेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट शासन निर्णयान्वये सांस्कृतिक क्षेत्रात विशोष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या 
कलावंत मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान करण्याविषयीच्या राज्य सांस्कृतिक 
पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. सदर “राज्य सांस्कृतिक 
पुरस्कार निवड समिती” मध्ये आणखी दोन semen सदस्यांच्या नावांचा समावेश 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड समितीमध्ये 
खालील २ अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) अश्शासकीय सदस्य 

अ.क्र अशासकीय सदस्य 
१३. | श्रीमती अपूर्वा अरुण सोनार 
१४. | श्री. संतोष दाजी वरपल्लीवार 


2. सदर नियुक्‍्तीबाबतच्या अटी व शर्ती उपर्निदिष्ट शासन निर्णयातील अटी व 
शरर्तीप्रमाणेच रहातील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२१ /प्र. क्र. ३३० /सां.का.४ 


3८ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३२४१५४०२७४३२३ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 


THORAT 9 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधान परिषद 

७. सर्व विधानमंडळ सदस्य, मुंबई 

८. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

९. उप सचिव (सांस्कृतिक or), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

११.सर्व शासकीय / अशासकीय सदस्य (नवनियुक्‍त सदस्यांसह) (संचालक, सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालयामार्फत) 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१५.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१६.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१८.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१९. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


